सन २०२३-२०२४ या वर्षामध्ये आरोग्य 
विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत रुग्णालये व 
ट्रॉमा केअर युनिटसाठी आवशयक यंत्रसामुग्री व 
साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी विविध 
लेखाशिर्षातर्गत मंजुर व शिल्लक असलेल्या 
एकूण रु.१४,८४,३०,५६४/-(अक्षरी रुपये चौदा 
कोटी चौऱ्याएंशी लक्ष, तीस हजार पाचशे 
चौसष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२२४/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/२०२३-२४/यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री/प्र.मा./९९९४/२३ दिनांक ०५.०९.२०२३ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/२०२३-२४/प्र.मा./अभिप्राय/१११०६/२३ दिनांक ११.१०.२०२३ 
३) आयुक्त (आरोग्य सेवा),आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्याकडील दिनांक २९.०८.२०२३ 
रोजीची मान्य टिप्पणी. 
प्रस्तावना:- 
सन २०२३-२०२४ या वर्षामध्ये आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत रुग्णालये व ट्रॉमा केअर 
युनिटसाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०१४६, २२१० 
४६२४,२२१० ०३१५, २२१० ०४१३,२२१० ३०४७,२२१० ०२३७,४२१० ११७३,४२१० ११०१ अंतर्गत शिल्लक 
असलेल्या एकूण रु. १४,८४,३०,५६४/-(अक्षरी रुपये चौदा कोटी चौर्‍्याएंशी लक्ष, तीस हजार पाचशो 
चौसष्ट फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२०२४ या वर्षामध्ये आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत रुग्णालये व ट्रॉमा 
केअर युनिटसाठी आवश्‍यक यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०१४६, 
२२१० ४६२४,२२१० ०३१५, २२१० ०४१३,२२१० ३०४७,२२१० ०२३७,४२१० ११७३,४२१० ११०१ अंतर्गत 
शिल्लक असलेल्या एकूण रु. १४,८४,३०,५६४/-(अक्षरी रुपये चौदा कोटी चौर्‍्याएंशी लक्ष, तीस हजार 
पाचशे चौसष्ट फक्त) इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष 
२२१० ०१४६, २२१० ४६२४, २२१० ०३१५, २२१० ०४१३,२२१० ३०४७,२२१० ०२३७,४२१० ११७३,४२१० 
११०१ अंतर्गत मंजुर व शिल्लक असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२२४/आरोग्य-८ 


०२. तरी सदर खरेदीच्या प्रस्तावास परिच्छेद क्र.०४ खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे:- 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपये) 
अ.क्र अनुदानाचा स्त्रोत सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय । खरेदीसाठीचा प्रस्ताव 
राज्य अनुदान सन २०२३-२४ | अनुदानाच्या 
(३० टक्के) 
|| लेखाशिर्ष क्र.२२१० ०१४६ १,१५,६१,००० १,१४,५८,९४४ 
षु लेखाशिर्ष क्र.२२१०३०४७ १,००,००,००० १,००,००,००० 
& लेखाशिर्ष क्र.२२१० ०२२६ ९,८६,७०,००० ९,८५, ६०,६६० 
fo | लेखाशिर्ष H.8290 ११७३ १,००,००,००० ९९,००,००० 
८ लेखाशिर्ष क्र.४२१० ११०१ १,८५,९२,५६० १,८५,९२,५६० 
एकुण १४,८९,१६,५६० १४,८४,३०,५६४ 
विवरणपत्र 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल (सोबत विवरणपत्र-अ) 
(रक्‍कम रुपयांत) 
सन २०२३-२४ मधील ५२- यंत्र सामुग्री व साधन मधील खरेदी प्रस्ताव 
लेखाशीर्ष (२२१० ०१४६) - रु.१,१५,६१,०००/- (अ) 
उपकरणाचे नाव एकूण नग अदाजे किंमत एकूण किंमत 
Double dome Shadowless ceiling ३६ ३,१८,३०४ १,१४,५८,९४४ 
mounted 0.1. Lights 
एकूण (आओ) १,१४,५८,९४४ 
लेखाश्ीर्ष (२२१० ०२२६) - रु.९,८६,७०,०००/- (ब) 
C-Arm Machine २८ १५,००,००० ४,२०,००,००० 
Power Bone Drill २७ ९,६३,५८० २,६०,१६,६६० 
C-Arm compatible Operation Table २८ ९,७३,००० २,७२,४४,००० 
Dental X-ray = aa 3,00,000 33,00,000 
एकूण (ब) 864,80, ६६० 
लेखाशीर्ष (४२१० ११७३) - रु.१,००,००,०००/- (क) 
Sonography Machine 8 ११,००,००० ९९,००,००० 
एकूण (क) ९९,००,००० 
लेखाशीर्ष (२२१० ३०४७) - रु.१,००,००,०००/- (ड) 
Shadowless O.T.lights (Mobile) १०५ ९४,७५२ ९९,४८,९६० 
एकूण (ड) ९९,४८,९६० 
लेखाशीर्ष (४२१० ११०१) - रु.१,८५,९२,५६०/- (ई) 
O.T.Table (Ordinary) ६० ५४,७५० ३२,८५,००० 
Pulse Oxymeter with adult, 33,000 82,419,000 
pediatric and neonatal probe aoe 
Pneumatic Tourniqet २९ ३,८०,००० १,१०,२०,००० 
एकूण (ई) १,८५,६२,००० 
उपलब्ध अनुदान १5.१४,८९,१६,५६०/- 
एकूण (अ--ब--क--ड--ई) १४,८४,३०,५६४ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२२४/आरोग्य-८ 


०३. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचाळक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे 
दिनांक ०५.०९.२०२३ व दिनांक ११.१०.२०२३ च्या प्रस्तावान्वये सन २०२३-२०२४ या वर्षामध्ये आरोग्य 
विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत रुग्णालये व ट्रॉमा केअर युनिटसाठी आवश्‍यक यंत्रसामुग्री व साधन 
सामुग्री खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष २२१० ०१४६, २२१० ४६२४,२२१० ०३१५, २२१० ०४१३,२२१० 
३०४७,२२१० ०२३७,४२१० ११७३,४२१० ११०१ अंतर्गत शिल्लक असलेल्या एकूण रु. १४,८४,३०,५६४/- 
(अक्षरी रुपये चौदा कोटी aaah लक्ष, तीस हजार rae) चौसष्ट फक्‍त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची, (परिशिष्ट-अ) व (परिशिष्ट-ब) 
सादर केले आहेत. तसेच सदर प्रस्तावासाठी आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्तालय ,मुंबई यांनी त्यांच्या 
दि.२९.०८.२०२३ रोजीच्या टिप्पणीन्वये मान्यता प्रदान केली आहे 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून 
सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (891108। specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीळा फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक 
१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 
५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२२४/आरोग्य-८ 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 
त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
७) सदर खरेदीसाठी एकूण रु. १४,८४,३०,५६४/-(अक्षरी रुपये चौदा कोटी चौऱ्याएंशी लक्ष, तीस हजार 
पाचशे चौसष्ट फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असुन सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षा लेखाशिर्ष 
२२१० ०१४६, २२१० ४६२४,२२१० ०३१५, २२१० ०४१३,२२१० ३०४७,२२१० ०२३७,४२१० ११७३,४२१० 
११०१ अंतर्गत मंजुर व शिल्लक असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती 
(Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत 
पालन करण्यात यावे. 
९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. 
१०)३शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ 
नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 
११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी खरेदी ही महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 
०५. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण Tagan, sya, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई व 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांची राहील. 


०६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची देयके कोषागारातुन आहरीत 
करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण,मुंबई यांना संवितरीत 
करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई यांना आहरण संवितरण अधिकारी 
व सहसंचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.२२४/आरोग्य-८ 


०८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२७१८१५३१७८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU DAGALE 
S A \ N J A \ Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f0 
D H O N D U bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931E6 


668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B518C 
62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE 
Date: 2023.12.27 19:25:23 +05'30' 


(सं. धो. डगळे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण,मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई. 

) सह संचालळक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षण/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 

) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१३) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


विवढ्रनपत्रर > 
सन २०२३-२४ मधील ५२- यंत्र सामुग्री व साधन मधील खरेदी प्रस्ताव 
लेखाशीर्ष (२२१० ०१४६) - रु.१,१५,६१,०००/- (अ) 


किमत] एकूणर्किनत 


३.१८२०७ १,१४,५८,९४४ 
लेखाशीर्ष (२२१० ०२२६) - रु.९,८६,७०,०००/- (ब) 


२८ १५,००,००० ४,२०,००,००० 


२७ ९,६३,५८० २,६०,१६,६६० 


3,00,000 33,00,000 


एकूण (ब) ९,८५,६०,६६० । 
लेखाशीर्ष (४२१० ११७३ ) - रु.१,००,००,०००/- (क) 


eo ताय 


लेखाशीर्ष (२२१० ३०४७) - रु.१,००,००,०००/- (ड) 


nee Rs 


एकूण (S) RX 8~C,8 G0 
लेखाशीर्ष (४२१० ११०१) - रु.१,८५,९२,५६०/- (8) 


५४७७] ३२८५००० 


Pulse Oxymeter with adult, pediatric and १२९ 33,000 82,419,000 
neonatal probe 


| R008 


उपलब्ध अनुदान Rs.98,68,9&,49& ०/- 


एकूण (अ--ब--क--ड*-ई) 


Double dome Shadowless ceiling mounted 0.1. 
Lights 


AN 
an 


C-Arm Machine 


Power Bone Drill 


C-Arm compatible Operation Table 


Dental X-ray 


— 


